प्रशासकीय मान्यता 

माजलगाव, जिल्हा बीड येथील अतिरीक्त 
जिल्हा न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्यावर दोन कोर्ट हॉलच्या 
बांधकामाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-११२४/प्र.क्र.६३/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्रं. बी(डब्ल्यू) 
६०५०/१९९६(२४/१७७४/४०६९३, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


माजलगाव, जिल्हा बीड येथील अतिरीक्त जिल्हा न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर 
दोन कोर्ट हॉलच्या बांधकामाबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय :- 

माजलगाव, जिल्हा बीड येथील अतिरीक्त जिल्हा न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्यावर दोन कोर्ट हॉलचे बांधकाम करण्याकरीता रु. १६२.६१ लक्ष (रुपये एक कोटी बासष्ठ 
लक्ष एकसष्ठ हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (सोबत जोडलेल्या Recapitulation 
Sheet नुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड यांच्या सहमतीने 
तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


amet ure क्रमांकः सीसीबी-११२४/प्र.क्र.६३/का-१३ 


3) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, दिनांक 
७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही या दृष्टीने विशोष 
दक्षता घेण्यात यावी. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करु नये. 


qo) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदळ करावयाचा झाल्यास 
याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची 
कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच - ८,४०५९, सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च - ०१, कार्यालयीन इमारती - ०५१, बांधकाम - कार्यक्रमांतर्गत - (03) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा) (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ - मोठी बांधकामे 
(४०५९ ०६७२) व (29) न्यायादान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ 
- मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: २७१/२०२४/ इमा-२, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा- 
२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२४/प्र.क्र.६३/का-१३ 


२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३० /१३/विनियम, भाग-२ दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0""///.॥ीव95॥[॥9.90९.)॥ या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००३१८५४००४४१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
V | LA VA A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042be5b12 
e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A 126C83ECB 
44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT GAIKWAD 


Date: 2024.10.03 18:40:31 +05'30" 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 

मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशिव. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आंबेजोगाई (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे 

यांच्यासह) 

१०) सहाय्यक अभियंता श्रेणी १, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, माजलगाव. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१२) कक्ष अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


AD 


LS ०८ w 
a Oe ll शा 


an 


S 


SS 


2) 


१४) कक्ष अधिकारी (का-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
१५) अपर आयुकत व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२४/प्र.क्र.६३/का-१३ 


१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Name of the Department : Law and Judiciary Department 


Ta. Majalgaon, Dist - Beed. 
Executing Agency : Public Works Department 


Land Availability : Yes 


Architect : Government 


Name of Work : Construction of Two Court Halls on First Floor of Additional District Court Building, Majalgaon, 


RECAPITULATION SHEET 
no. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per (Sqmt./ Meter/ Component Total 
LumpSum etc.) Wise 
(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 |Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
First Floor on existing structure 349.04 |Sq. M 28,000 9,773,120 
Total B.U.A. = 349.04|Sq.M_ | 
2 {Electrification Internal 5% of (A1) 488,656 
External 6% of (A1) 586,387 
Fire Fighting Arrangements etc. @400/Sq.M. 139,616 
CCTV L.S. 100,000 
1,314,659 
3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (A1) 488,656.00 
4 |Furniture 244.33 |Sq.M 5,000| Sub Total(4)| 1,221,640 | 
(B) |MISCELLANEOUS ITEMS 
Sub Total(B)| = = 
(C) |PROVISIONS 
(i) Contingencies 4%on (sub total A1) | 390,925] 
(ii) GST 18% on (P) | 2,303,654] 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 639,904 
(v) Labour Insurance 1% on (P) 127,981 
Sub Total (C) 3,462,463 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) 16,260,538 
SayRs.Lakhs[  ——ss‘162.614 sd 
1 Bldg Civil (A1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 36,667 /Sqm 
3 Total (A+B) ‘= Rs 36,667 /Sqm 


